जळगांव जिल्ह्यातील भडगांव तालुक्यातील 
ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांची प्रमुख 


जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.२०/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


दिनांक- १८/०२/२०२०. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 


जा.क्र. /साबांप्राविना/प्रआ/दर्जोन्नत /जळगांव /५५९८/२०१९, दि.१३/०९/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन 


पत्रान्वये जळगांव जिल्ह्यातील भडगांव तालुक्यातील ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांची 


प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नरत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 


जिल्हा परिषद, जळगांव यांनी सदर रस्ते Sula करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर 


तसेच जिल्हा परिषद, जळगांव यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 


दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 


परिषद, जळगांव यांचा ठराव विचारात घेऊन जळगांव जिल्ह्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत 


करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.२०/नियोजन-२ 


अ.क्र. | प्रस्तावित रस्त्याचे नांव | रस्त्या | साखळी क्रमांक | दर्जोन्नत दर्जोन्नती 

चा व करावयाची नंतरचा क्रमांक 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी 
(कि.मी) 

: प्रजि.मा.-३७ मध्ये ग्रामा ।०/००ते २/५०० | 2.40 fe Al. प्र.जि.मा.-३७ मध्ये ग्रामा ८७ 
ग्रामा ८७, २.५०कि.मी | क्र.-८७ | (2.40f AT.) समाविष्ट केल्यानंतर प्रजिमा 
समाविष्ट केल्यानंतर, VaR नंतर | समावेशाना ३८ चे नामाभिधान भडगांव वाक 
भडगांव वाक (०/०० ते २५/८० | नंतर एकूण | पळासखेड मोहिंदळे वलवाडी 
पळासखेड मोहिंदळे (२५.८०कि.मी) | लांबी २५.८०० | आमडदे वरखेडी बांबरुड रस्ता 
वलवाडी आमडदे कि.मी. असे होईल. 
वरखेडी बांबरुड रस्ता. 

२. आखतवाडे खाजोळा । इजिमा | ०/००ते २६/८०० प्रमुख जिल्हा 
पिंप्री तांदुळवाडी क्र.--६२ | (२६.८० कि.मी.) | २६.८०० मार्ग-१२१ 
मळगांव वाडे नावरे गुढे कि.मी. 
जुवार्डी आडळसे रस्ता 

3. पेडगांव पथराड पासुन | इजिमा | 0/00 ते २४/५०० | २४.५०० प्रमुख जिल्हा 
कोळगांव sear fras  क्र-६३ | (२४.५० कि.मी) | कि.मी. मार्ग-१२२ 
पांढरद वडजी रस्ता. 

४. बात्सर लोण कनाशी | इजिमा | ०/०० ते १६/००० प्रमुख जिल्हा 
नगरदेवळा रेल्वे क्र.-६४ | (१६.००कि.मी.) | १६.००० मार्ग-१२३ 
स्थानक रस्ता. कि.मी. 

प. पिप्रीहाट ते रामा ३९ ।ग्रामा | 0/00 ते १/५०० प्रमुख जिल्हा 
सावदा गुढे वडाळी ते । क्र.-१२ | (१.५००कि.मी) । १२.५०० मार्ग-१२४ 
रा.म. मार्ग.७५३ (जे) ग्रामा | 5705 १5 । कि.मी. 

क्र.--९ | (१.०० कि.मी.) 
ग्रामा ०/०० ते ४/००० 
क्र.--३९ | (४.००कि.मी.) 
ग्रामा ०/०० ते ६/००० 
क्र.-४८ | (६.००कि.मी.) 
एकूण लांबी ८२.३०० 
कि.मी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.२०/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील जळगांव जिल्ह्यातील प्रमुख 
जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ८२.३ कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (३४१२.९५ 
+22.3) म्हणजेच ३४९५.२५ कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्याच्या लांबीत ६७.३ कि.मी. ने 
घट होवून एकूण लांबी (१३६८.८५ -६७.३) म्हणजेच १३०१.५५ कि.मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १५.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (६०१४.४-१५.००) म्हणजेच 
५९९९.४ कि.मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२१८१६२०३६७११८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Prashant DN c=IN, e-Government Of Maherashre,ou=Public 


Works Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e8 14db5f 


Vi n a ya k fa (0 Pp a t | | राया आत ol pia Vinayakrao Patil 
(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव(नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) विभागीय आयुकत, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा 
अहवाल झासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, जळगांव. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, जळगांव (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 

योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 

संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगांव. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


(३ 


S 
ee ६--८ ः<--< 


2) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


